महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : APU - १०१८/ प्र.क्र.१३१/६ओ 
कृषि,पश्युसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास 
व मस्त्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जून, २०१९ 


संदर्भ:- 9) या विभागाचे आदेशा क्र. मकृप १०१८/प्र.क्र.१३१/६ओ,दि १ऑगस्ट,२०१८ 
२) मा.खासदार,श्री.संजय धोत्रे यांचे दि.२८/५/२०१९ रोजीचे पत्र. 


आदेशा 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ मधील कलम १२(२)(ब) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावर श्री.संजय TATE यांची संदर्भ क्र(१) येथील दि.१ ऑगस्ट, 
२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. संदर्भाधीन क्र.(२) च्या पत्रान्वये श्री.संजय धोत्रे,खासदार यांनी महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या 
उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला असल्यामुळे, सदर राजीनामा स्वीकृत करण्यात येत असून त्यांना 
दि.२८/५/२०१९(म.नं) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१८१६३८३१६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


.d by Sugriv Sambhaji Dh: 


Di 
riv Sambhaji Se ar eee 
2. e9a: 


5.4.20=d022979b5e889636956e39bfae4eal 1 


572d4190f9709a817651 


Dhapate ee 
(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.कुलपती तथा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मलबार हिल,पमुंबई:४०० ०३५ 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई:४०० ०३२ 
३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
४. मा.राज्यमंत्री,कृषि यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
५. श्री.संजय धोत्रे,खासदार(अकोल),मु.पो.पळसो( बढे),ता.जि.अकोला,पि.को ४४४ ०००१ 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
७. प्रधान सचिव(वित) यांचे स्वीय सहायक,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
८. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
९. सचिव(कृषि) यांचे स्वीय सहायक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
१०. आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
११. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,१३२-ब,भांबुर्डा,भासले नगर,पुणे ४११ ००७ 
१२. कुलगुरु,वंसतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी 


शासन आदेशा क्रमांकः मकृप - १०१८/ प्र.क्र.१३१/६ओ 


१३. कुलगुरु,डॉ.पंजाबराव aga कृषि विद्यापीठ,अकोला 

१४. कुलगुरु,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली 

१५. कुलगुरु,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी 

१६. महासंचालक,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,कृषि भवन,नवी दिल्ली(पत्राद्वारे) 

१७. महाळेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १-२,मुंबई/नागपूर 
१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

१९. सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 

२०. कक्ष अधिकारी(सा.उ),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० 032 

२१. कक्ष अधिकारी २-ओ,७-अ व १३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई:४०० ०३२ 
२२. निवडनस्ती/६अ कार्यासन संग्रहार्थ. 


— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


